आदिवासी विकास सेवेतील वर्ग-१ संवंर्गातील 
बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२५१८/प्र.क्र.१०९/का.१५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ 
दिनांक: १३ सप्टेंबर, २०१९ 


शासन आदेश :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील नियम ४ (४) मधील तरतुदीनूसार बदली 
करण्यास सक्षम प्रधिका-याच्या मान्यतेने खाळील तक्त्यात नमूद आदिवासी विकास सेवेतील वर्ग १ 
संवर्गामधील सह AY सह संचालक संवंर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ 
क्र.(३) मध्ये दर्शाविलेल्या पदांवर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र | अधिकाऱ्याचे नाव, पदनाम व बदलीनंतरची शेरा 
कार्यालय पदस्थापना 
वि २ ३ het ee 
| श्रीमती बबीता गिरी, सह आयुक्त, विनंती बदली. 
सह आयुक्त, अ.ज.प्र.त.स., | अ.ज.प्र.त.स., 
नंदूरबार अमरावती 


२. संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, बदली करण्यात आलेल्या उपरोक्त 
अधिकाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजु होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे, तसेच सदर 
अधिकाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजु होण्यासाठी केंव्हा कार्यमुक्त करण्यात आले व ते सदर पदावर 
कोणत्या दिनांकास रुजु AS याबाबतची माहिती शासनास त्वरित कळविण्यात यावी. 

३. संबंधित अधिकाऱ्यांना शासनाच्या पुर्वपरवानगी शिवाय कोणतीही रजा मंजुर करण्यात येऊ 
नये.तसेच म.ना.से.(र॒जा) नियम १९८१ मधीळ नियम ३० (सी) अन्वये सदर अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही 
प्रकारचे र॒जा अर्ज मूळ कार्यालयाने स्विकारु नये. असे अर्ज मूळ कार्यालयास प्राप्त झाल्यास ते 
संबंधित अधिकाऱ्याच्या मूळ पत्त्यावर नोंदणीकृत डाकेने पोच करावेत. मूळ कार्यालयाने सदर अर्ज 
शासनास पाठविल्यास त्याची दखल घेतली जाणार नाही. 

४. सदरहू बदली आदेझानुसार तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा कोणत्याही 
प्रकारचा राजकीय दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास सदर कृती म.ना.से. (वर्तणूक) 
नियम १९७९ मधील नियम २३ चे SHEA करणारी असल्याने सदर बाब गैरवर्तणूक समजून संबंधित 
अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई सुरु करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

५. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२५१८/प्र.क्र.१०९/का.१५ 


सदर शासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९१३१२३४५७६९२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shaila Ravindra Mithbavkar 
Date: 2019.09.13 12:45:52 +05'30' 


(शैला मिठबावकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (आ.वि.), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२. मा.राज्यमंत्री (आ.वि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक, 

५. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, 

६. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/अमरावती/नागपूर, 

७. सर्व सहआयुक्त तथा उपाध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्या, 
८. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

१०. महालेखापाल (लेखापरिक्ष), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

११. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती /नंदुरबार. 

१३. सर्व उप सचिव / अवर सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१४. सर्व कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१५. संबंधित अधिकारी, 

१६. निवड नस्ती (का.१५) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


